महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- नासेमं-२०२३/प्र.क्र.५७/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ- शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२२/प्र.क्र.११०/१४, 
दि.२३.०२.२०२३. 


आदेशा 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये खाली नमूद कक्ष अधिकारी यांना अवर सचिव या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली 
होती. 
२. आता, या आदेशान्वये अवर सचिव या पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत 
असून, खाली नमूद अधिकारी यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. | कक्ष अधिकारी यांचे नाव | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग सुधारित 

क्र. पदस्थापनेचा विभाग 

ca 2 3 in enn पु 

शि श्री.संजय नारायण वारंग । नियोजन विभाग कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नियोजन विभाग 
नाविन्यता विभाग 


३. उपरोक्त अधिकारी यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शर्ती उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहतील. 
8. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२६१६५१४७१९०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तात 


RASHTRA, 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ग या तिक saa 
BABURAO MANE ssi 
(fa. बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्राळय, मुंबई-३२. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, Hey, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/ 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), कौठऱल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/ नियोजन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. श्री.संजय नारायण वारंग, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


